महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) 
या संवर्गातील उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम 
पदावर सरळसेवेने (एकत्रित परिविक्षाधीन 
प्रशिक्षण कार्यक्रम- ६ द्वारे) रूजू झालेल्या 
अधिकाऱ्यांना पदस्थापना देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २४ मे, २०२२ 
वाचा :- 


१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : टिआरएन-०९१९/प्र.क्र.५७/सीपीटीपी-५, 
दिनांक १७ सप्टेंबर, २०१९. 

२. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यालयीन आदेशा क्र.टिआरएन ०६१८/ प्र.क्र.५१/सीपीटीपी-ब 
दि.१७ जानेवारी,२०२०. 

३. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग,शासन निर्णय क्रमांक: MI ४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२, 
दिनांक ६ डिसेंबर,२०१९ 

४. सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन २०१८/प्र.क्र.३५/सीपीटीपी,दि.२५ सप्टेंबर, २०२१. 

५. सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन ०१२२/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी-ब, दि.२८फेब्रुवारी,२०२२. 

६. सामान्य प्रशासन विभाग क्र.टिआरएन ०१२२/प्र.क्र.१२/सीपीटीपी-ब,दि.१० मार्च,२०२२. 


प्रस्तावना :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा) मुख्य( परीक्षा- २०१८ च्या आधारे शिफारस केलेल्या व 
एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ६ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-ब 
या संवर्गातील उमेदवारांकरिता शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अधिपत्त्याखाळील आस्थापनेवर 
संदर्भाधीन क्रमांक ३च्या शासन निर्णयान्वये दिनांक ६ डिसेंबर,२०१९ पासून दोन वर्षाच्या कालावधीकरीता 
(सातव्या वेतन आयोगानुसार) वेतन बँड रू.९३००-३४८०० (ग्रेड वेतन रू.४८००/-) Level : 8_१७ 
(४७६००-१५११००) या वेतनश्रेणीत अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आले आहे. 

२. एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ६ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या १८उमेदवारांसाठी दिनांक ६ 
डिसेंबर, २०१९ च्या शासन निर्णयान्वये १८ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात आली आहेत. त्यापैकी ७ 
उमेदवारांचे निवड अन्य पदावर झाळेली असल्यामुळे त्यांना कार्यमुक्त करण्यात आळेळे आहे. सदर 
अधिकाऱ्यांना नियमित पदस्थापना देणे आवश्‍यक असल्याने पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात आला आहे. 

३. परीविक्षाधीन कालावधीमध्ये प्रशिक्षणा दरम्यान प्राप्त होणारे गुण तसेच त्यांना आयोगामार्फत देण्यात 
आलेले गुण यांचा एकत्रित विचार करून सामान्य प्रशासन विभागामार्फत त्यांची सेवा जेष्ठता निश्चित करण्यात 
येते. सामान्य प्रशासन विभागाने कळविल्यानुसार त्यांच्या दिनांक ०३ मार्च, २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये 
सेवाजेष्ठता निश्चित केली आहे. 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


शासन sear :- 


महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने राज्यसेवा (मुख्य) परीक्षा-२०१८ च्या निकालाच्या आधारे शिफारस 
केलेल्या व एकत्रित परिविक्षाधीन प्रशिक्षण कार्यक्रम- ६ अंतर्गत प्रशिक्षण घेणाऱ्या उपशिक्षणाधिकारी व 
तत्सम, गट-ब या संवर्गातील सध्या कार्यरत असलेल्या खाळील ११ परिवीक्षाधीन उपशिक्षणाधिकारी यांना 


त्यांच्या नावासमोर दर्डाविळेल्या ठिकाणी पदस्थापना देण्यात येत आहे. 


अ. अधिकाऱ्यांचे नावा | महसूली विभाग वाटप पदस्थापनेचे ठिकाण 
क्र. नियमानुसार 
मिळणारा महसुली 
विभाग 
गि . | श्री. प्रमोद रामचंद्र गोफणे | पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. कवठे 
महाकाळ, जि.प. सांगली 
२. | at. अजिक्य अप्पा खरात । पुणे गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. इंदापूर, 
जि.प. पुणे 
३. श्री. केलाश दिनकर कोकण-२ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. खालापूर, 
चोरामले जि.प. रायगड 
४. श्री. आकाशा दिपक दरेकर | नाशिक गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. रावेर, जि.प. 
जळगाव 
५. श्रीम. प्रेरणा अविनाठ fare | कोकण-१ गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. रत्नागिरी, 
जि.प. रत्नागिरी 
६. | at. निवास यल्लप्पा कांबळे | नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. चंद्रपूर, जि.प. 
चंद्रपूर 
७ | SH. आसावरी हरीश्चंद्र । औरंगाबाद गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. जालना, 
काळे जि.प. जालना 
८ | at. विशाल श्रावण डोंगरे । नागपूर गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. सालेकसा, 
जि.प. गोंदीया 
९ । श्री.स्नेहदिप अशोक अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. वणी, जि.प. 
काटकर (काटकर स्नेहल यवतमाळ 
अशोक) 
haa श्री. नितीन वसंत नेटके | औरंगाबाद उपशिक्षणाधिकारी, (प्राथमिक), जि.प. 
हिंगाली 
ha q | श्रीम. श्रद्धा दिलीप अमरावती गटशिक्षणाधिकारी, पं.स. sd, जि.प. 
वायदंडे बुलढाणा 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः नियुक्‍ती-४४१९/प्र.क्र.१८९/प्रशा-२ 


३. उक्त नमूद उपशिक्षणाधिकाऱ्यांचा परिवीक्षाधीन कालावधी समाप्त करण्याबाबतची कार्यवाही 
सामान्य प्रशासन विभाग/कार्यासन सीपीटीपी-ब कडून होणार असून,त्याबाबतचे आदेशा यथावकाडा निर्गमित 
करण्यात येतील. 


४. सदर अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नवीन पदाचा पदभार त्वरीत स्विकारावा. तसेच आयुक्‍त (शिक्षण), पुणे 
यांनी संदर्भाधीन Brea नमूद केल्याप्रमाणे सदर अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सध्याच्या पदभारातून तात्काळ 
कार्यमुक्त करण्याबाबत संबंधित नियंत्रण अधिकाऱ्यांना तातडीने कळवावे व नव्याने पदस्थापना झालेले 
अधिकारी विहित कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रूजू होतील याची खातरजमा करावी व 
याबाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा 


a: सदर झासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०५२४१७५५२१९४२१ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहेत 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Digitally signed by TIKARAM WAMAN 


KARPATE 
Date: 2022.05.24 17:57:33 +05'30' 


(टि. वा. करपते) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


शन 
o @ 


आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

संबंधित संचालक 

उप सचिव (सीपीटीपी), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 

संबंधित शिक्षणाधिकारी 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर / पुणे 

संबंधित अधिकारी (आयुक्त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


AN AD 


SG MM 5S XK 
Ss SCO eS S&S LYS LS = 


(३ 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 
१) मा. मंत्री (शा.शि) यांचे विशोष कार्य अधिकारी 
२) मा. राज्यमंत्री (शा.शि) ara fears कार्य अधिकारी 
३) अपर मुख्य सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
४) निवडनस्ती. 
पृष्ठ ३ पैकी ३ 


